महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१३१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ७ मे २०१८. 
विषय :- पोलीस अधीक्षक, जालना, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, परतूर, 
येथील शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 
संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ पो.ठा.परतूर/ जालना/ शा.निवा.दुरुस्ती/ १०२/ २०१८, 
दिनांक १५.०३.२०१८. 


ज्ञापन.- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस अधीक्षक, जालना, यांच्या 
अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, परतूर, येथील शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, परतूर, 
यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.८६,५५,८०३/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, परतूर, आणि पोलीस अधीक्षक, जालना, यांनी सांक्षाकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.८९,३०,४३८/- असे सुधारित केळे आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोळीस अधीक्षक, जालना, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, 
परतूर, येथील शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी रु.८९,३०,४३८/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये या अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोळीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (TAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/इमा-२, 
दिनांक २०.०३.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१३१/पोल-७. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०९१८४४५११२२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 


S Wa p Nn | | G (0 pa | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


B (0 rs e b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.05.09 18:45:20 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

३) पोलीस अधीक्षक, जालना. 
प्रत: 

१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर /सार्वजनिक बांधकाय 
Part, FATS, यांनी एुधारित केलेल्या “Recapitulation Sheet” च्याप्रतीसहा. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


